मैत्री कक्षाच्या व्यावसायिक सेवा खर्चापोटी 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 
रू.२,०३,५६,७१४/-कोटी रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. मेइम-२०१८/प्र.क्र. ४७/उद्योग-८, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :-१) शासन पत्र क्र.ई-बीज-२०१३/प्र.क्र.११७/उद्योग-८, दि.४.७.२०१३ 

) शासन निर्णय क्र.इ बीज-२०१३/ प्र.क्र.११७/ उद्योग-८ दिनांक 9/3/2098 

) शासन निर्णय क्र. मेइम-२०१५/ प्र.क्र.१०५ / उद्योग-८ दिनांक ११/२/२०१६ 

) शासन परिपत्रक क्र. पूरक -२०१६/प्र.क्र.१२८/अर्थसंकल्प-३ दिनांक १२/८/२०१६. 
) शासन निर्णय क्र.पूरक-२०१६/(प्र.क्र. ५९)/ प्रशासन-१, दिनांक २०/८/२०१६. 
) 

) 

) 


AN AD 


oC 


o~ 
ae 


उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उ.सं./ मैत्री-॥ २०१८/बी-१५७५, दि.१५.०२.२०१८ 
शासन निर्णय क्र. मेडम-२०१८/ प्र.क्र.४७/ उद्योग-८, दिनांक २१/०३/२०१८ 
८) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उ.सं./ मैत्री-॥/प्रस्ताव/ओ-१८७४, दि.१९.१०.२०१८ 


SG © 


प्रस्तावना:- 


राज्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार राज्य शासनाने दि. २७/०२/२०१४ पासून राज्यात गुंतवणूक 
करण्यास इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना सहाय्य करण्यासाठी एकात्मिक सुलभता कक्ष महाराष्ट्र 
उद्योग व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री कक्ष) मुंबई येथे स्थापन करण्यात आला आहे.सदर 
कक्षाच्या सन २०१७-१८ मधील व्यावसायिक सेवा विषयक बाबींच्या खर्चाच्या रकमा महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळाने अदा केल्याने सदर रकमेची प्रतीपूर्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव उद्योग 
संचालनालयाने दि.१५.०२.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केला होता.संदर्भ क्र १ येथील शासन पत्र 
दि.४.७.२०१३ व क्र.२ येथील दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाने अदा केलेल्या व्यावसायिक सेवाविषयक बाबींच्या खर्चाच्या रकमांची प्रतीपूर्ती करण्याच्या 
अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये रु.३,१९,६७,७७२/- इतक्या रक्‍कम महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळास अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, काही तांत्रिक 
त्रुटींमुळे याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालयाकडून परत करण्यात आल्याने सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षामध्ये सदर खर्च होऊ WH नाही. आता उद्योग संचालनालयाने सदरहू खर्चाची अशांत: 
प्रतिपूर्ती करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.८ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 
रु.२,०३,५६,७१४/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. त्यानुसार सदर खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यास अनुसरुन 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मेइम-२०१८/प्र.क्र. ४७/उद्योग-८ 


शासन निर्णय:- 

"मैत्री" कक्षासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने व्यावसायिक सेवा विषयक 
बाबींसाठी सन २०१७-१८ मध्ये केलेल्या रु.३,१९,६७,७२२/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी एकोणीस लक्ष 
सदुसष्ट हजार सातशे बावीस फक्त) इतक्या खर्चापैकी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध 
तरतुदीतून अशांत: प्रतिपूर्ती करण्याच्या अनुषंगाने रु. २,०३,५६,७१४ /- (अक्षरी रुपये दोन कोटी तीन 
लक्ष छप्पन हजार सातशे चौदा फक्त) अदा करण्याबाबत उद्योग संचालनालयाने सादर केलेल्या 
प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र सेवा तपशिल खर्च एकूण रक्‍कम 
केलेल्या (रुपये) 
संस्थेचे नाव 
Psa २ ३ a 


| मे.केपीएमजी लि.यांच्या व्यावसायिक सेवांसाठी महाराष्ट्र | मे.केपीएमजी लि. | १,३३,९९,०६६ 
औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी केलेला खर्च 


2 | M/s. E&Y LLP यांच्या व्यावसायिक सेवांसाठी महाराष्ट्र | ॥॥/5.&४॥॥० | रु.६९,५७,६४८ 
औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी केलेला खर्च 


एकूण रुपये gene ०२,०३,५६,७१४/- 


२. मैत्री कक्षाच्या व्यावसायिक सेवा खर्चापोटी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने सन २०१७- 
१८ या आर्थिक वर्षात केलेल्या रु.०३,१९,६७,७२२/- खर्चापैकी अशांत: प्रतिपूर्ती करण्यासाठी सदर 
खर्च रक्‍कम रु.०२,०३,५६,७१४/-कोटी (अक्षरी रुपये दोन कोटी तीन लक्ष छप्पन हजार सातशे चौदा 
फक्त) इतकी रक्‍कम मागणी क्र. के-७, मुख्य लेखाशीर्ष-२८५२, उद्योग, ८०, सर्वसाधारण, १०२ 
औद्योगिक उत्पादकता (१५) (००) "मैत्री कक्षाकरिता खर्च MIAH (२८५२ए०२२ ) या 
लेखाशीर्षाखाळील उपशिर्ष व्यावसायिक सेवा-२८ व इतर खर्च-५० या उपशिर्षाखालील सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेल्या अनुक्रमे रु.१,४०,००,०००/- 
व रु.६३,५६,७१४/- तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका,१९७८, भाग-पहिला उप विभाग तीन परिच्छेद १६२,१६३ व १६४ नुसार विनियोजन 
अधिनियमातील त्याच अनुदानाच्या विनियोजनाच्या मर्यादेत एका प्रधान, उपप्रधान, गौण किंवा दुय्यम 
शिर्षातून तशाच दुसऱ्या Breet निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यास प्रशासकीय विभागास देण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२१३, विनियम, भाग ,१ 
दिनांक १७/०४/२०१५ अन्वये सुधारित केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला 
उप विभाग ३ मधील परिच्छेद १६२,१६३ व १६४ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मेइम-२०१८/प्र.क्र. ४७/उद्योग-८ 


४. शासन निर्णय क्र. मेडम २०१८/प्र.क्र.४७/उद्योग-८, दि. २१/०३/२०१८ निरसित करण्यात येत 
आहे. 


घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०१८११०२१३१०००७२१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shraddha Deven Kocharek: 
harashtr: 


Shraddha Deven iter iar 


italCode=400032, st=Mahi if 
2.5.4.20=189da489d797e1e6a67b7d97496ef70683 


Ki h k 916299eab5 1c867c5a13147d142a80, 
ocnarekKar eneshedha Deven ochre 


hareke 
Date: 2018.11.12 12:48:25 +05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विकास आयुकत (उद्योग) तथा अध्यक्ष मैत्री, उद्योग संचालनालय, मुंबई-३२. 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२. 
५) सहायक संचालक, (वित्त व लेखा), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) उपसचिव (प्रशासन), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ( व्यय-१६ / अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उ.ऊ. व का.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
qo) निवड नस्ती (उद्योग-८) 


AN 


ioe 


o~ 


£58) 


S 


(९ 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


